दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेची 
प्रोसेंसिग फी मागणी क्र. एन-३, (०८) (08) 
शारिरीकदृष्टया अपंगांना शिष्यवृत्त्या व 
उद्योगातील प्रशिक्षण (कार्यक्रम), ३४ शिष्यवृत्त्या/ 
विद्यावेतने, २२३५ २७३३ या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: दिव्यांग-२०२०/प्र.क्र.२३/दि.क.२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: -३०.०५.२०२२ 


संदर्भ:- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१८/प्र.क्र.१७९/दि.क.२, 
दि.०२.०८.२०१८. 

प्रस्तावना :- 

दिव्यांग कल्याण आयुक्‍तालयामार्फत राबविण्यात येणारी शालांत परिक्षोत्तर (मॅट्रिकोत्तर) 
शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना डीबीटी प्रणालीव्दारे राबविण्यात येत असून 
शिष्यवृत्तीची रक्‍कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यामध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. तसेच सदर डीबीटी प्रणालीच्या विकसनाचे काम महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान 
महामंडळामार्फत (महाआयटी) करण्यास संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. 


या योजनेसाठी विद्यार्थ्याकडुन ऑनलाईन फॉर्म भरून घेणे, जिल्हा कार्यालयाकडुन फॉर्मची 
पडताळणी व तपासणी करुन मंजुरीअंती देयकासाठी दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालयाच्या लॉगिनवर 
फॉरवर्ड होणे, देयके पारित होणे व लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये शिष्यवृत्तीचा ळाभ जमा होणे या 
प्रक्रियेसाठी महाआयटीकडुन प्रोसेसिंग फी आकारण्यात येते. तथापि सद्यस्थितीत प्रोसेसिंग फी अदा 
करण्यासाठी कोणतेही लेखाशिर्ष उपलब्ध नाही. सबब दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती 
योजना डीबीटी पोर्टलमार्फत राबविण्यासाठी आकारण्यात येणारी प्रोसेसिंग फी मागणी क्र. एन-३, 
(०८) (०६) शारिरीकदृष्टया अपंगांना शिष्यवृत्त्या व उद्योगांतील प्रशिक्षण (कार्यक्रम), ३४ 
शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने,२२३५ २७३३ या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

या विभागाच्या दि.०२.०८.२०१८ रोजीच्या arma निर्णयान्वये दिव्यांग कल्याण 
आयुक्‍तालयामार्फत राबविण्यात येणारी शालांत परिक्षोत्तर (मॅट्रिकोत्तर) शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग 
विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना डीबीटी प्रणालीव्दारे राबविण्यात येत असून शिष्यवृत्तीची रक्‍कम 
विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यामध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच 
सदर डीबीटी प्रणालीच्या विकसनाचे काम महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत (महाआयटी) 
करण्यास सदंर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२०/प्र.क्र.२३/दि.क.२ 


या योजनेसाठी विद्यार्थ्याकडुन ऑनलाईन फॉर्म भरून घेणे, जिल्हा कार्यालयाकडुन फॉर्मची 
पडताळणी व तपासणी करुन मंजुरीअंती देयकासाठी दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालयाच्या लॉगिनवर 
फॉरवर्ड होणे, देयके पारित होणे व लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये शिष्यवृत्तीचा लाभ जमा होणे या 
प्रक्रियेसाठी महाआयटीकडुन प्रोसेसिंग फी आकारण्यात येते. तथापि सद्यस्थितीत प्रोसेसिंग फी अदा 
करण्यासाठी कोणतेही लेखाशिर्ष उपलब्ध नाही. सबब दिव्यांग कल्याण, आयुक्‍तालयांमार्फत दिव्यांग 
विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना डीबीटी पोर्टलमार्फत राबविण्यासाठी आकारण्यात येणारी 
प्रोसेसिंग फी मागणी क्र. एन-३, (०८) (०६) शारिरीकदृष्टया अपंगांना शिष्यवृत्त्या व उद्योगांतील 
प्रशिक्षण (कार्यक्रम), ३४ शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने,२२३५ २७३३ या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
तः सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून राहतील. 
२. सदर योजनेचा निधी वितरीत करताना आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्रे तपासणीच्या अधिन राहून निधी वितरीत करावा. 
३. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४०/२२, दि.२९.०३.२०२२ 
व वित्त विभागाच्या अनौंपचारिक संदर्भ क्र.-४५८/व्यय-१४दि.३०.०३.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या 
सहमतीस अनूसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०५३०१५३३१८९२२२ आहे. हे शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. त 
RAJESH BHASKAR र 
GA | KWA D BUCO CIAL JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE 


Date: 2022.05.30 15:35:42 +05'30" 


(रा.भा.गायकवाड) 
अवर सचिव 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

४. मा.मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 
७. मा.विधानसभा/विधान परिषद सर्व सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
८. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 

१०.सर्व समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२०/प्र.क्र.२३/दि.क.२ 


१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपुर. 

१३.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१४.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपुर. 

१५.संचाळक, ळेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१६. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

१७.सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण. 

१८. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९.कोषागार अधिकारी, पुणे. 

२०.वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-३/७, अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

२१.नियोजन विभाग (कार्या-१४१३) मंत्रालय,मुंबई 

२२.कक्ष अधिकारी, (अर्थसंकल्प/विघयो) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

२३.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक नं. १, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
नाईक चौक, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई ४०० ०२१, 

२४.इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश, काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई ४०० ०२५, 

२५. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईन्ट, 
मुंबई ४०००२१, 

२६.शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई ४०० ०२८, 

२७.बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई ४०००१३२, 

२८.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई ४०० ०१३, 

२९.भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०० ०१३, 

३०.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, 
मुंबई ४७०० ०२८, 

३१.निवड नस्ती/दिव्यांग कल्याण-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


